दिनदयाळ बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, यवतमाळ या 
संस्थेच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या दिनदयाळ 
प्रबोधिनी निलोना, यवतमाळ येथील “कृषि विषयक 
संशोधन व प्रशिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांच्या 
विकासासाठी” अनुदान वितरीत करणेबाबत 
(कार्यक्रमांतर्गत) (२४१५ ११२१) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१४१९/प्र. क्र. ६१/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि १३१८/प्र. क्र. १२३/७-अ, 
दि. ८ /३/२०१९ 
2) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं २०१९/प्र. क्र. ९२/अर्थ ३, दि.०८/०७/२०१९ 


प्रस्तावना -: 


दिनदयाळ बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, यवतमाळ या संस्थेंतर्गत कृषि विषयक संशोधन व प्रशिक्षण 
केंद्र, GM, यवतमाळ मार्फत कृषि संशोधन व शेतकरी प्रशिक्षण तसेच शेतीमधील धोके कमी करणे, 
पीक लागवडीचा खर्च कमी करणे, पीक उत्पादनात वाढ करणे, नैसर्गिक संवर्धनाला पूरक व पोषक 
निविष्ठा निर्मिती, रसायन विरहित atc, आर्थिकदृष्टया परवडणारी छोटया शेतकरी कुटुंबासाठी 


शेती - मॉडेल, बहुविध पीक पध्दती आणि दुय्यम व्यवसाय, शेती कार्याचे गट निर्माण करुन पीक 


उत्पादनात वाढ करणे इत्यादी कार्यक्रम राबविण्यात येतात. 


मा.मंत्री (वित्त) यांनी सन २०१८-१९ या वर्षाचा राज्याचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना 


“दिनदयाळ बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, यवतमाळ” अंतर्गत कृषि विषयक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, 


निलोना, यवतमाळ या संस्थेस रु. दोन कोटी अनुदान देण्यात येईल” अशी घोषणा केली होती. सदर 


घोषणेच्या अनुषंगाने राज्य मंत्रीमंडळाच्या दि. ०८/०३/२०१९ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयास 


अनुसरून दिनदयाळ बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, यवतमाळ या संस्थेच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 


दिनदयाळ प्रबोधिनी निलोना, यवतमाळ येथील “कृषि विषयक संशोधन व प्रशिक्षणाच्या पायाभूत 


सुविधांचा विकास” या प्रकल्पासाठी कृषि विभागाच्या उपरोक्‍त शासन निर्णयान्वये रुपये २.०० कोटी मंजूर 


करण्यात आलेले आहे. संदर्भ क्र. २ वरील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, संस्थेने पायाभुत विकास 
कामांसाठी, मागणी केलेल्या रु.२.०० कोटीपैकी, go टक्के च्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१४१९/प्र. क्र. ६१/७-ओ 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता, महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन जुन, २०१९ 


मध्ये नवीन बाब अंतर्गत दिनदयाळ बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, यवतमाळ या संस्थेच्या अंतर्गत कार्यरत 


असलेल्या दिनदयाळ प्रबोधिनी PST, यवतमाळ यांना “कृषि विषयक संशोधन व प्रशिक्षणाच्या पायाभूत 
सुविधांच्या विकासासाठी” एकुण मंजूर निधी रु. २.०० कोटी पैकी go टक्केच्या मर्यादेत, रु. १.२० कोटी 


अनुदान खालील लेखाशिर्ष अंतर्गत मंजूर करण्यात येत आहे. 
मागणी क्रमांक डी-३, 
२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, 
०१ पीक संवर्धन, 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य, 
(००) (२३) कृषिविषयक शिक्षण व संशोधनाकरीता इतर संस्थाना अर्थसहाय्य 
३३, अर्थसहाय्य (२४१५ ११२१) 


अटी व शर्ती:- 
१) दिनदयाळ बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, यवतमाळ या संस्थेच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 


दिनदयाळ प्रबोधिनी निळोना, यवतमाळ यांना “कृषि विषयक संशोधन व प्रशिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांच्या 


विकासासाठी” रु. १.२० कोटी अनुदान मंजूर करण्यात येत असल्याने याव्यतिरीक्त अन्य बाबींसाठी 
निधीचा वापर करण्यात येऊ नये. 


२) उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी मंजूर केलेले 
अनुदान शासन निर्णय कृषि व सहकार विभाग क्रमांक ओजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर 
१९७२ आणि झासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी 


लेखाशिर्ष आहरण व | नियंत्रण अधिकारी सन २०१९-२० करीता 
संवितरण मंजूर अनुदान 
अधिकारी 

मागणी क्रमांक डी-३, तिंगांगीय नियंत्रक, रु. १,२०,००,००० /- 

२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, की डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि 

ala अधिकारी. । विद्यापीठ, अकोला 

१२० इतर संस्थांना सहाय्य, 9 

(००) (२३) कृषिविषयक शिक्षण व अकोला 

संशोधनाकरीता इतर संस्थाना 

अर्थसहाय्य 


३३, अर्थसहाय्य (२४१५ ११२१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१४१९/प्र. क्र. ६१/७-ओ 


३) संस्थेमार्फत सादर करण्यात आलेल्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रास, विद्यापीठ अभियंता, 


डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांनी यवतमाळ जिल्हयाशी संबंधित अधिक्षक अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून तांत्रिक मान्यता घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 


8) नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांनी दिनदयाळ प्रबोधिनी निलोना, 


यवतमाळ यांना “कृषि विषयक संशोधन व प्रशिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी” संस्थेस 


अनुदान वितरीत करताना प्रस्तावित असलेल्या बाबींकरीताच व कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन निधी 
वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२, व १४४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार तसेच नियोजन विभागाचा अनौपचारीक 
संदर्भ क्रमांक-११९/१४३१, दिनांक ०२/०८/२०१९ व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ 
क्रमांक -१९३/२०१९/व्यय-१,दिनांक ०७/०८/२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यांत येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०८२७१५२६१८९४०१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gite Pratap 
Venkatrao 


(प्रताप गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

२. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / संचालक (शिक्षण) / विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पंजाबराव देशमुख 
कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

३. सचिव, दिनदयाल बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, “विवेकानंद छात्रावास” रामकृष्ण नगर, मुलकी, 
वडगाव रोड, यवतमाळ 

४. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला / यवतमाळ 

५. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 

८. उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१४१९/प्र. क्र. ६१/७-ओ 


११.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१२.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१३.वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

१४. कक्ष अधिकारी, कार्यासन २अ / gst, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१५.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


